महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा पालक सचिव 
यांच्या नेमणूकीबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जिपास १४२०/प्र.क्र.२/१८-अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : १४ जुले, २०२० 


वाचा:- १) शासन परिपत्रक क्रमांक जिपास १००९/प्र.क्र.११६/०९/१८ अ, दि.३.२.२०१५ 
२) शासन परिपत्रक क्रमांक जिपास १४१७/प्र.क्र.२७/१८ अ, दि.१६.७.२०१८. 
शासन परिपत्रक:- 
संदर्भ क्र. व २ येथीळ परिपत्रकान्वये बीड व पालघर जिल्हयांचे पालक सचिव 
नियुक्त्यांचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. आता सदर शासन परिपत्रकात बदल करून बीड 
व पालघर या जिल्ह्याच्या पालक सचिवपदी खालीलप्रमाणे नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | जिल्हयाचे नाव पालक सचिव 
णि , । बीड श्रीम. विनिता वेद-सिघलळ, सचिव , आदिवासी 
विकास विभाग 
२. । पालघर श्री.संजय खंदारे, सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व 
औषधी द्रव्ये विभाग 


२. उर्वरित जिल्ह्यांच्यापालक सचिवपदीच्या नेमणूका यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन 
परिपत्रकाप्रमाणेच कायम राहतील. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥॥0१959॥॥9.90७९.॥) या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२००७१४१६१९१२१४०७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Anshu 


Sinha 
(अन्शु सिन्हा) 


प्रत: 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव (५ प्रती), 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपास १४२०/प्र.क्र.२/१८-अ 


२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

3. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

५. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 

६. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव(५ प्रती), मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

७. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

८. सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

९. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

१०.सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२. 

११.प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 

१२.सर्व संबंधित जिल्हा पालक सचिव, 

१३.सर्व विभागीय आयुक्त, 

१४.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१५.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१६.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 

१७.भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२०. 

१८.इंडियन BAS काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश SAAS) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५. 

१९,नॅठडानलीस्ट काँग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, 
मुंबई ४०००३८. 

२०.शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८. 

२१.बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, प्लॉट नं. ८३-अ, 
कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 

२२.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, 
मुंबई ४००००४. 

२३.भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०००१३. 

२४.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४०००२८. 

२५.सर्व मंत्रालयीन विभाग (त्यांना विनंती करण्यात येते की, हे परिपत्रक आपल्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणण्यात यावे) 

२६. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

२७.निवड नस्ती (का.१८३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई४०००३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


